दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार गृहनिर्माण 
विभाग (खुद्द) मंत्रालय, मुंबई या विभागातील गट-ड 
संवर्गातील “शिपाई” या पदांकरीता दिव्यांगासाठी पदे 
सुनिश्चित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.२८/प्रशा-१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ फेब्रुवारी, २०२१. 
वाचा :- 
१. दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
२. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.दिव्यांग- 
२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दि.१२.११.२०२०. 
३. केंद्र शासनाची दिव्यांग पदसुनिश्चिती केल्याबाबतची दि.०४.०१.२०२१ ची 
अधिसूचना. 
४. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१९/ 
प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दि.०२.०२.२०२१ 
५. मा.मुख्य सचिव यांचे अ.शा.पत्र क्र. दिव्यांग-२०२१/संकीर्ण-११/दि.क.२, 
दि.०६.०२.२०२१. 


शासन निर्णय :- 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेत 
पदसुनिश्चिती करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी 
दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करून प्रसिध्द केलेली 
आहे. त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्र शासनाने पदसुनिश्वीती करून दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेली गट-अ ते 
गट-ड मधील जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत. SM पदांबाबत, केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या 
यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या तसेच कामाचे स्वरुप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील 
पदांशी समान आहेत, अशा पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित करण्याच्या सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि.०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. 
२. केंद्र शासनाने वर नमूद दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी पदे सुनिश्चित केलेली 
आहेत. त्या यादीतील गट-ड संवर्गात शिपाई या पदासाठी निश्चित केल्याप्रमाणे गृहनिर्माण विभाग (खुद्द) मध्ये 
विवरणपत्र अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पदे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 
३. सदर शासन निर्णय केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि.०४.०१.२०२१ रोजीची अधिसूचना व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि.०२.०२.२०२१ च्या 
शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः :- संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.२८/प्रशा-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२१८१२४३३८२१०९ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेझ्ानुसार व नावांने Oly se by Praha Ob 


प्रति, 


han 
ht Housing 
postalCode=400032, st=Mah 


P Ya | h a d D eo ba ra 0 3) 17b18b7c156e9724495c8e998808f99e10040e 


5 
0d7#51f2d444c8281 cdf 
serialNum ber=a4ddfb0d095ad8a0140317ceb2a43d821548a 
al g h an 7f4f78190b3d7a5a2128a193a1a, cn=P 
Paigh 


Date: 2021.02.18 12:48:52 +05'30 


(प्र. दे. पायघन) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
. मा. मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई -३२ 


३. मा.राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


. प्रधान सचिव (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहायक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे 

. उप सचिव (दि.क.२), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

९. 


सर्व उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, गृहनिर्माण विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२ 


१०. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः :- संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.२८/प्रशा-१ 


गृहनिर्माण विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क.२८/प्रशा-१, दिनांक :- १७ फेब्रुवारी, २०२१ चे सहपत्र 
विवरण पत्र- (अ) 
केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसुचनेत असलेली पदे 


अ.क्र. | पदनाम | शारिरीक | दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सदर पदांची शेरा 
पात्रता सुनिश्चिती जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 
| शिपाई | S,ST.W, | a) BLY, कार्यालय उघडणे, | सर्व काम मुख्यालया 
BN, b) D,HH, कार्यालयातील टेबल, | मध्येच करावयाचे आहे. 
डड eh जि तीच खुर्च्यांची धूळ | असे काम कर्मचारी 
PP, MF, CP, LC, Dw , AAV झटकणे, एकट्याने करतो. 
E,H,C ASD(™M), ID, SLD 
note = न 0॥),॥0, SLD, | कार्यालयातील अपवादात्मक परिस्थितीत 
द , नस्त्या तसेच मुख्यालयाच्या बाहेर 
e) MD involving (a) to = 
री टपालाची ने-आण | टपाल/नस्त ने-आण 
करणे, चहा कॉफी | करावी लागते. 
पुरविणे, वरिष्ठ | आवश्‍यकता भासल्यास 
अधिकारी यांनी ।नेमून दिलेले काम 
सोपविलेली करण्यासाठी साधन व 
कार्यालयीन कामे, | उपयंत्राच्या (aid and 
तसेच कार्यासनात | appliances) मदतीने काम 
शिपाई पदाची कर्तव्ये | करु शकतो. 
बजावणे. 
Abbreviations: 
Sr. No. | Abbreviation | Long Form Sr. No. | Abbreviation Long Form 
1 IB Blind | 9 | DW Dwarfism 
LV Low Vision 10 AAV Acid Attack Victim 
3 (५) Deaf 11 ASD Autism Spectrum 
Disorder (M-Mild) 
4 HH Hearing Handicapped 12 ID Intellectual Disability 
5 OL One Leg 13 SLD Special Learning 
Disability 
| 6 | OAL One Arm and One Leg 14 MI Mental 1111055 
7 CP Cerebral Palsy 15 MD Multiple Disabilities. 
| ह| LC Leprosy Cured 
Abbreviations: 
Sr.No. | Abbreviation | Long Form Sr. No. | Abbreviation _| Long Form 
1 S Sitting ‘| PP Pulling & Pushing 
2 ST Standing a MF Manipulation by 
Fingers 
3 W Walking | 9 |SE Seeing 
4 BN Bending 10 H Hearing 
5 L Lifting 11 C Communication 
= Sa KC Kneeling & Crouching 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


